एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक 
पोषण आहार ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता निधी 
वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२१/प्र.क्र.६८/ का-५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०२ जुले, २०२१. 
संदर्भ :- 
१. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.७.५.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक 
पोषण आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार व THR चे 
वितरण करण्यात येते. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण आहार" या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेसाठी केंद्र व राज्य हिस्सा ५०: ५० प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक 
पोषण आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता केंद्र व राज्य हिश्‍इश्‍्यासाठी विवरणपत्रातीलळ रकाना क्रमांक (२) 
मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टांकरिता रकाना क्रमांक (५) प्रमाणे एकूण ₹३३१.०० कोटी (अक्षरी रुपये तिनशे 
एकतीस कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
(रुपये कोटी) 


अ.क्र. विद्यमान यापूर्वी प्रस्तावित 


प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट तरतूद | वितरीत निधी । वितरण 


(१) (२) (३) (४) (५) 


| २२३६, पोषण आहार, 

०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 

(०८) (०३) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खची, 
(केंद्र हिस्सा ५० टक्के) (कार्यक्रम) (२२३६१९२, 

१९, आहार खर्च ७४१.१९ २२०.०० १६५.५० 


२ | (०८) (०४ एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खची, 
(राज्य हिस्सा ५० टक्के) (कार्यक्रम) (२२३६१९३६8६), 
१९, आहार खर्च ७४१.१९ २२०.०० १६५.५० 


एकूण १४८२.३८ ४४०.०० ३३१.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.६८/का-०५ . 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.१४६/२०२१/व्यय-६, दि.२९.६.२०२१ अन्वये 
देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०७०२१७१७५९८४३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA 
SITARAM 
JARANDE 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महाळेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 
३. मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
५. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 
६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास), जिल्हा परिषद. 
७. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 
१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
११. प्रधान सचिव,महिला व बाळ विकास,मंत्रालय,मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती कार्या-५, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


